लातूर Bex महानगरपालिकेतील अधिकारी 
व कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारीत वेतनश्रेणी लागु करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. लामनपा-२०२१/प्र.क्र.४/नवि-२४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा:- १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१००५/वर्गीकरण/प्र.क्र.३७९/०५/नवि-२४, 

दिनांक ४.५.२००६. 

२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ २०१९/प्र.क्र.१०२/नवि-१४, दि.२.८.२०१९ 

3) AYIA, SIR हहर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.लाशमनपाला/सामान्य प्रशासन 
विभाग/८९/२०२१, दि.५.१.२०२१ 

8) SYA, OR हहर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.लाशमनपाला/सामान्य प्रशासन 
विभाग/कावि-१५१/८७०९/२०२१,दि.३१.१२.२०२२ 

५) AYIA, GR हहर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.लाशहमनपाळला/सामान्य प्रशासन 
विभाग/कावि-/४०६९/२०२२, दि.२१.६.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या 


शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ दिनांक २.८.२०१९ 


अन्वये कार्यपध्दती विहित करण्यात आळी आहे. यानुसार सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी 


लागू करण्याकरीता महानगरपालिकेचा ठराव करणे आवश्यक असून यास शासन मान्यता देण्याकरीता 


आयुक्‍त यांनी प्रस्ताव शासनास सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


यानुसार, लातूर शहर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दि.२९.०८.२०१९ रोजीच्या विषय 
क्र.३ ठराव क्र.९८ अन्वये महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा- सुधारित 
वेतन नियम, २०१९ अनुसार सातव्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी व इतर सर्व शिफारशी राज्य 
शासनाच्या विहित अटी/शार्तीच्या अधिन राहून लागू करण्यास मंजूरी दिली आहे व संदर्भाधीन पत्र क्र.३ ते 
५ नुसार आयुक्‍त, लातूर हहर महानगरपालिका यांनी शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 
२. लातूर हहर महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी, त्यांना महसूली उत्पन्न वाढविणे, 
नविन उत्पनाचे स्त्रोत शोधणे व आस्थापना खर्च कमी करणे या व इतर अटींच्या अधीन राहून सातव्या वेतन 
आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय क्रमांकः लामनपा-२०२१/प्र.क्र.४/नवि-२४ 


राज्य शासनाने संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ दिनांक २.८.२०१९ अन्वये लागू केलेल्या 


कार्यपध्दतीनुसार लातूर शहर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दिनांक २९.०८.२०१९ रोजी 


केलेल्या ठराव क्र.९८ अन्वये केलेल्या शिफारशीनुसार लातूर हहर महानगरपालिकेतील अधिकारी व 


कर्मचारी यांना पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याकरीता संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ अन्वये विहीत केळेली 
कमाल ३५% इतकी आस्थापना खर्चाची अट शिथिल करण्यात येत आहे. 


अ) सर्वसाधारण अनिवार्य अटी:- 


१) 


रर 


3 


— 


8 


— 


4) 


&) 


सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणी, राज्य शासनाकडील संबंधित 
समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असणार नाहीत. सदर बाब 
आयुक्त, लातूर शहर महानगरपालिका यांनी प्रमाणित करावी. 

वेतनश्रेणीबाबत समकक्षता ठरविताना काही अडचणी आल्यास, त्याचे शासनाच्या पूर्व मान्यतेने 
निराकरण करण्यात यावे. 

सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ केवळ मंजूर पदांवरील कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना देण्यात 
यावा. 

सातव्या वेतन आयोगानुसारच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणीकरिता वाढीव दायित्वासाठी 
शासनामार्फत कोणतेही स्वतंत्र अनुदान देय असणार नाही. 

लातूर TEX महानगरपालिकेडील विकास कामे, विकास कामांसाठी घेतलेले कर्ज आणि व्याज 
यांच्या परतफेडीसाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहील, याची प्रथमत: खात्री करावी. 

सातवा वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणी प्रमाणे वेतन सुधारित करुन 
प्रदानाची कार्यवाही शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर येणाऱ्या पुढील महिन्यापासून करण्यात 
यावी. 


ब) सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याकरिता आवश्‍यक 


वित्तीय भार पेलण्यासाठी आर्थिक सुधारणांबाबतच्या अनिवार्य अटी:- 


१) लातूर हहर महानगरपालिकेच्या उत्पन्न BAT वाढ करून, त्यांचा आस्थापना खर्च निरंतर ३५ 


टक्के या विहीत मर्यादेत राहील, याबाबत तातडीने उपाययोजना करुन त्याची अंमलबजावणी 
करणे अनिवार्य राहील. 


२) लातूर शहर महानगरपालिकेकडून सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनाचा भार पेलण्याकरीता 


महसुलाच्या वसुलीत वाढ करणे, महसुळलासाठी नविन स्त्रोत शोधणे या मार्गाचा अवलंब करणे 
अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लामनपा-२०२१/प्र.क्र.४/नवि-२४ 


३) GIS मॅपिंगद्वारे वा अन्य मार्गाने मालमत्तेचे अद्ययावत सर्व्हे करून ३१ डिसेंबर,२०२२ पूर्वी Goo 
टक्के मालमत्ता ही कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी उपाययोजना करणे महानगरपालिकेवर 
बंधनकारक राहील. याबाबत झासनाच्या स्तरावर आढावा घेण्यात येईल. 

४) लातूर शहर महानगरपालिकेच्या परिक्षेत्रातील ज्या मालमत्तांचा मालमत्ताकर पुनर्निधारण करणे 
आवर्यक आहे, त्यांचे पुनर्निधारण ३१ डिसेंबर,२०२२ पूर्वी करणे बंधनकारक राहील. याबाबत 
शासनाच्या स्तरावर आढावा घेण्यात येईल. 

५) अशा तर्‍हेने सुधारित होणाऱ्या मालमत्ता कराच्या चाळू मागणीपैकी (Current Demand) ९० 
टक्के वसुली ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील. 

६) मालमत्ता कराच्या मागणीबाबत पुनर्निधारणा केल्यानंतर मालमत्ता कराच्या थकबाकीपैकी 
किमान Wo टक्के वसुली ३१ मार्च, २०२३ पूर्वी करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील. 

७) पाणीपट्टीच्या रकमेपैकी ९० टक्के रक्‍कम संबंधित पाणी पुरवठा योजनेची सुधारणा, पाणी पुरवठा 
विषयक अनिवार्य व आवश्यक कामे यांच्यासाठीच करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील. 

८) लातूर शहर महानगरपालिकेच्या परिक्षेत्रातील त्यांच्या मालकीच्या जागांचा पर्याप्त वापर करुन 
महसूलामध्ये भाडेपट्ट्याच्या स्वरुपात वाढ होईल याकरीता आयुक्त, लातूर शहर 
महानगरपालिका यांनी एक परिपूर्ण प्रस्ताव / योजना तयार करावा व त्याची अंमलबजावणी 
करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०६१६४६५३०२२५ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


VIDYA RAMAPPA 
HAMPAYYA 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

२) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

४) जिल्हाधिकारी लातूर, लातूर 

५) प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई. 
६) आयुक्‍त तथा प्रशासक, लातूर हहर महानगरपालिका, लातूर. 

७) नगर सचिव, लातूर महानगरपालिका,लातूर. 

८) निवड नस्ती (नवि-२४. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


